महाराष्ट्र शासन 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली बाबत. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२५/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २ मार्च, २०१९. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 


सहकार खात्यातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील 


अधिकार्‍यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदली करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम नवीन नियुक्तीचे पद व ठिकाण 

क्र 

ग) ह ३ 

7 श्री.केशोर मांडे, उपनिबंधक, सहकारी संस्था | जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था,(४) पश्चिम 
तथा सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य पणन | उपनगरे, मुंबई. 
महासंघ मर्या.मुंबई 

२ | श्री.नितीन दहिभाते, उपनिबंधक, मुंबई महानगर उपनिवंधक. सहकारी सांस्था. के/पश्चिग 
प्रदेश विकास प्राधिकरण,मुंबई विभाग, मुंबई. 

३ | श्री.संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी | उपनिबंधक, सहकारी संस्था, के/पूर्व विभाग, 
संस्था , पालघर मुंबई 

४ श्री.दिगंबर हौसारे, विभागीय उपनिबंधक, | जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , पालघर 
सहकारी संस्था ,नाशिक (श्री.संजय राऊत यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त 

होणा-या पदावर) 

५. | शी. विशाल जाधवर, उपनिबंधक, सहकारी | उपनिबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे हहर 
संस्था, (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) 

६. श्री.महेश साळुंके-पाटील, उपनिबंधक, सहकारी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई 
संस्था, (नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत) 

७. | श्री. झाहुराज हिरे,उपनिबंधक, सहकारी संस्था, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे हहर-३ 
पुणे हहर-४ 

२. उपरोक्‍त अ.क्र.१,२,३,५,६ व ७ येथिल अधिका-यांची स्तंभ क्र.३ मधील ज्या पदावर बदली 


केलेली आहे त्या पदावरील विदयमान कार्यरत अधिका-यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा यथावकाडा 


निर्गमित करण्यात येतील. 
प्रशासकिय सोयीस्तव सदरच्या आदेशांची अंमलबजावणी दि.१ एप्रिल २०१९ नंतर करण्यात 


३. 


येईल. 


DRT FUT क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२५/५-स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२३०२१५५७५४८३०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cc WwW A -5 


१५. 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Josh 


ig क DN: IN, Gi mi 0 hi ht O} n 
ke id If ICod 
Manjiri Marketing A Textile Department, post: 400032, 
2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d8 1 444f3844833dfc7c86d4244ee 
1075c97c713180, 
Ga n es h b h Uu ५ h a n Jos h | serialNumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af6e2 
39ba66cc1cf9a6cf2F52, ‘Manji hbhushat hi 
Date: 2019.03.02 16:00:19 +05'30' 
Ul जोशी) 
(मं.ग. 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, TAM संचालनालय, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित 

संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सहकार /पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (वस्त्रोदयोग) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


